पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 
वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १६डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल,२०२२ 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
३० मे, २०२२ 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
१५ जून, २०२२ 

५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
२८ जुले, २०२२ 

६. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 
१० ऑक्टोबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा वेतनखर्च भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
“मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना 
सहाय्य, (09)- ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम 
करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६,सहायक अनुदाने (वेतन) खर्चासाठी एकूण रुपये 
४३०.०० लाख इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक २ते ६ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच ३१,सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) खर्चासाठी एकूण रुपये १.५० लाख इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ४ व ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च व 
मागणी विचारात घेऊन संबंधित जिल्हा परिषदांना वेतननिधी तसेच विहित अटी व शर्तीची पूर्तता 
करणा-या जिल्हा परिषदांना वेतनेतर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
या उद्दीष्टाखाली रुपये ९०,००,०००/- व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रुपये 
२४,७२०/- असे एकूण रुपये ९०,२४,७२०/- (अक्षरी रुपये नव्वद लाख चोवीस हजार सातशे वीस 
फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


सन २०२२-२३ करीता २२१५१९१४या 
ळेखाशिर्षाखाली वितरीत करावयाचे अनुदान या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली 
अ. जिल्हा वितरीत करण्यात येत असलेले 
त ३६, सहायक | ३१, सहायक | वितरीत करावयाची एकूण अनुदान 
अनुदाने अनुदाने एकूण रक्‍कम चि ठं 
(अक्षरी रुपये) 
(वेतन) (वेतनेतर) (3+8) 
EA ? 2 & ५ र्द 
१] नांदेड ५०००००० फां ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्‍त 
२ | रत्नागिरी | ४०००००० | 0 | ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 
3 | सातारा | 0 | २४७२० २४७२० रूपये चोवीस हजार सातऱी वीस फक्त 
एकूण | ९०००००० | २४७२० ९०२४७२० | रूपये नव्वद लाख चोवीस हजार सातशे वीस फक्त 


2. 


उपरोक्‍त निधी सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या 


कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अनुज्ञेय वेतन व भत्त्यांसाठी मंजूर केला असून या 
निधीचा अन्य कारणांसाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता 
संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या विवरणपत्रातील 
एखादा कर्मचारी सध्या कार्यरत नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा परिषदेने त्वरीत शासनाच्या 
निदर्शनास आणावी. 


3. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार 
नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये 08 द्वारे प्रदान करणे 
बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या J Offline Tad 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग 
(अनिवार्य) (229499 98)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५०/व्यय-३, दिनांक २२.०८.२०२२ अन्वये 
वेतनेतर निधी खर्चास प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वेतननिधी संदर्भात प्रशासकिय विभागांना दिलेल्या 
अधिकारात व वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१६१५२९१७२०२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
BA LA S A H E B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
Mah 
BA B A A H E B 2.5.4.20=49addeefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b 
24702¢05968e19, 
p ym=ECB735300543A776F 1DE714D85AF521F7953EAFS 
serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9828471B3251E 
H AJ A R E EE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
Date: 2022.12.19 10:22:56 +05'30 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


Wd: 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (नांदेड/यवतमाळ/सांगली/रत्नागिरी) 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगळी/ 
रत्नागिरी 


माहितीस्तव 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२२ 


सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक 
नांदेड जिल्हा परिषद 

| 9 | दत्ता देवजी खानसोळे मजूर | 39.04.2028 
Q | श्री. दत्ता ज्ञानोबा दंतलवाड ।मजूर___|_३१.०८.२०२२ 
३__ | श्री. सुनिल दासराव पाठक मजूर | 39.92.2024 
8 | श्री. मष्णाजी टिप्पाजी राजूर चौकोदार ३०.०४.२०२२ 
५__| श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. शुक्र पंपचालक ३०.११.२०२३ 
६ श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके मजूर [| 39.03.2024 
७ | श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर ३१.०७.२०२४ 
८__| श्री. गंगाधर लक्ष्मण YS वॉलमन ३१.०८.२०२२ 
९__ श्री. गोविद गणपती इंबीतवार AR | 39.03.2023 
| qo | श्री. बाबाराव शांकर पांगरेकर ।मजूर | 39.09.2023 
।_११_ श्री. शो. नबी. शा. हुसेन ।मजूर __|__३०.०६.२०२३ 
a | श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिरहुसेन |मजूर | 39.08.2023 
93. श्री. प्रकाड डांकर WHS मजूर | 39.04.2028 
१४_ | श्री. रमेड केरबा लोखंडे चौकीदार २८.०२.२०२५ 
१५_ | श्री. हणमल्लु YAAT नरोड वॉलमन ३०.०६.२०२९ 
१६ | श्री. बळी व्यंकोबी शिदे ।मजूर | 30,08.2023 
१७ | महंमद जिलानी म. कासिम alana 39.03.2024 
१८ | श्री. भगवान गणा हुलकुले मजूर [| ३१,०१.२०२३ 
१९ | श्री. माधव उमाजी डोकळे मजूर | 30.0§.202¢ 
२०__ श्री. उस्मान शो. चांद मजूर ___|__३१.०८.२०२८ 
२१__ श्री. भास्कर नामदेव दुडकीकर मजूर | 39.03.2030 
Q श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर  |मजूर — | 39.03.2020 
२३_ | श्री. उत्तम Gal होडाळे alana 39.92.2029 
av श्री. गंगाधर संभाजी बासरे alana 30,08 2022 
२५_ | श्री. अर्जुनसिंग सुदरसिग ठाकुर A | 39.02.2022 
२६_ | श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चौकोदार ३०.११.२०२७ 
२७_ | श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड चौकीदार ३०.११.२०२४ 
Qc | श्री. मगदुम शो. गुलाबसाब ।मजूर __|__3०.०८.२०२८ 
२९ | श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर alpen २८.०२.२०२५ 
30. श्री. विलास संभाजी कदम alana 30,08 2021 
३१_ | श्री. खुशाल नागोराव केंद्रे alana 39.92.2028 
32 | श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वॉलमन २९.०२.२०२८ 
33. श्री. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन ३०.०६.२०२५ 
38 श्री. अ. रहेमान अ. बासीद चौकीदार ३१.०५.२०२६ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


34 | श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर | फिटर ३१.०७.२०२५ 
३६_ | श्री. म. युसुफ इस्माईल कनिष्ठ अभियंता | 39.00.2020 
रत्नागिरी जिल्हा परिषद 
।_१_ | श्री.इ.पी. अवसरे संगणक ३१.१२.२०२२ 
२ श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे संगणक ३१.०८.२०२५ 
3 श्री. एस. व्ही. साळवी संगणक ३०.०६.२०२४ 
४ श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
4 | श्री. एस. आर. रहाटे कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
६ श्री. पी. एन. शिदे कनि. सहा. ३१.०५.२०२२ 
७ श्री. एस. डी. आखाडे quash 39.04.2023 
८ | श्री. एस. एस.सावंत पंप मदतनीस ३१.०५.२०२८ 
९ । श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक ३१.०५.२०२६ 
| qo. श्री. एस. आर. लांडगे मेस्त्री ३१.०५.२०२३ 
| 99 | श्री. ए. व्ही. मुळ्ये मुकादम ३०.०८.२०२२ 
१२ | at. व्ही. के.शितप जोडारी ३०.०६.२०२६ 
१३ | श्री. एस. एस. पवार जोडारी ३०.०४.२०२३ 
१४ श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर ३०.०९.२०२४ 
१५ | ait. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१६ | at. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 
१७ | श्री. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
१८ | श्री. के. जी. शितप मजूर ३०.०६.२०२८ 
१९ श्री. डी. पी. निबरे मजूर ३०.०४.२०३१ 
२० | at. जी. जी. बाईत मजूर ३१.०८.२०२३ 
२१ श्री. एस. एस.निंगावले मजूर ३१.०५.२०२५ 
२२ श्री. एस. आर. खापरे मजूर २८.०२.२०२७ 
२३ श्री. ए. टी. कनावजे मजूर ३०.०६.२०२५ 
२४ | at. a. बी. तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 
२५ श्री. एस. एस. दुर्गवले मजूर ३१.०५.२०२८ 
२६ | at. यु. पी. महाडीक मजूर ३०.०९.२०२६ 
२७ | श्री. सी. डी. पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
२८ | ait. एस. सी. मेहता मजूर ३१.०८.२०२९ 
२९ | श्री. फाईक शोख महंमद नांदगांवकर । मजूर २९.०२.२०२४ 
३० श्री. अशोक रघुनाथ चिकणे जोडारी ३१.०३.२०२७ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


सातारा जिल्हा परिषद 


१ 


श्री. श्रीपती रामचंद्र कदम (सेवानिवृत्त) * 


कनि. सहा. 


३१.०३.२०२० 


* प्रलंबित प्रवासभत्ता रक्कम अदा करणेसाठी 


BALASAHEB BABASAHEB 


HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


